आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जल 
जीवन fem योजनेसाठी निधी 
वितरण 

राज्य हिस्सा (लेखाशीर्ष २२१५ ए ०६१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र. १०/ कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २० फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- 
१) वि. वि., शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३. 
२) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१०/का-६, दि.२४.८.२०२२. 
३) केंद्र शासनाचे पत्र H.File No.W-99020/8(9/2094-Water-I/8o, Dt.8.9.2023. 
४) पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, नस्ती क्र.जजीमि-२०२३/प्र.क्र.२९/पापु-१०. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत अंमलबजावणी 
करण्यात येत असलेल्या जल जीवन Far या योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या एकूण केंद्र हिळछ्याच्या 
समरुप राज्य हिछ्यासाठी आवश्‍यक रु.२३७६८.४१ लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. सदर 
प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 
शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता या 
मुख्य SERN जल जीवन PRT या योजनेच्या समरुप राज्य हिळ्यासाठी रु.२३७६८.४१ 
लाख इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध अर्थसंकल्पित निधीमधून 
खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु. लाखात) 
योजना लेखाशीर्ष व बाब सन २०२२-२३ मधील सदर शासन 
रोज्य Bea अर्थसंकल्पित तरतूद | निर्णयान्वये वितरीत 
येत असलेली तरतूद 
जल जीवन २२१५ ए०६१ ३१, सहायक २५०००.०० २३७६८.४१ 
fart (राज्य हिस्सा ५०%) अनुदाने (वेतनेतर) 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.२३७६८.४१ लाख (अक्षरी रुपये दोनशे सदोतीस कोटी अडुसष्ट 
लाख एकेचाळीस हजार फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क्र.१०/ कार्यासन ६ 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन 
परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय 
विभागाची राहील. 

४. उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ.क्र.९९/२०२३/व्यय-१४, 
दि.९.२.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२०१२४१५३०३२४ असा आहे. सदर आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 
RAJENDRA () 0000000 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1 ba2dfa 
D E VA RA M 8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ialNumber=F617DED8E7 182679ED107E6351 


BHAWARI 0 
(राजेंद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
४. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, मंत्रालय, मुंबई. 

५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
पक 
९ 


. कक्ष अधिकारी (का-८), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


